राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ येथे 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
श्री.प्र.र.पुनसे, सहायक कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी १५१८/प्र.क्र.१५९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १० एप्रिल, २०१९ 


शासन आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आळे असून, मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीबाबत करावयाची कार्यपध्दती सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.१२०/१४, दिनांक ३१.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. या 
शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार मंत्रालयीन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा राज्य माहिती आयोगाचे, 
मुख्यालय, १३ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई-४०० ०३२ यांच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठात प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध 
करुन देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नांव व सध्याचा विभाग प्रतिनियुक्‍्तीचे प्रतिनियुक्‍्तीचे 
पदनाम ठिकाण ठिकाणावरील पदनाम 
Lal 2 ३ a कळच षु 
१. । श्री. प्र.र.पुनसे, महसूल व वन राज्य माहिती आयोग, | सहायक कक्ष अधिकारी 
सहायक कक्ष अधिकारी । विभाग अमरावती खंडपीठ 
२. उपरोक्त नमूद कर्मचाऱ्याची सेवा त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यालय 


व पदनाम या पदावर प्रथमत: एक वर्षाच्या कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


(अ) ज्या तारखेला शासकीय सेवेतील पदाचा कार्यभार सुपूर्द करील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍्तीच्या 
सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला संबंधित कर्मचारी आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार 
पुन्हा स्वीकारील त्या तारखेला समाप्त होईल. 

(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्याला परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/संवर्ग नियंत्रण 
अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी राखून ठेवील 

(क) जर त्यांची सेवा Mae नियोक्त्याळा आवश्‍यक वाटली नाही तर त्याला मूळ विभागाकडे परत 
पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याळा राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 

(ड) त्याने मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे salt कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर Aer मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा 
राहील. 


३. प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती भत्ता देय असणार नाही. 
म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा...इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन) व सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुदी विचारात घेऊन, सहाकार, पणन व वस््रोद्योग 


शासन ATT क्रमांकः एएससी १५१८/प्र.क्र.१५९/१४-अ 


विभागाने प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती बाबत सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-६ यांच्याशी सल्लामसलत 
करुन ठरवाव्यात. 

४. उपरोक्त परिच्छेद १ मधील श्री प्र.र.पुनसे यांच्या बाबतीत महसूल व वन विभाग, हे त्यांचे प्रशासकीय 
विभाग असल्यामुळे त्यांच्या प्रशासकीय बाबी संबंधित प्रशासकीय विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन 
६ यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 

५. श्री. पुनसे यांच्या सेवा लोकसभा निवडणूक २०१९ करीता अधिग्रहीत करण्यात आल्या असल्यास 
त्यांनी प्रथमत: निवडणूक कामकाजासाठी विहित केलेले कर्तव्य बजावणे आवश्‍यक राहील.तद्‌नंतर त्यांना 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर हजर होण्यासाठी विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच त्या कर्मचाऱ्यास 
प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी आदेशात कार्यमुक्त केल्याचा दिनांक व त्याचा प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी समाप्त होण्याचा दिनांक स्पष्टपणे आदेशात नमूद करावे. 

६. प्रतिनियुक्ती ही संबंधित कर्मचाऱ्याची व प्रतिनियुक्‍तीवरील कार्यालयाची तात्पुरती व्यवस्था असून 
संबंधित कर्मचाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करण्यात आल्यामुळे तो कार्यरत असलेल्या विभागात त्या 
कर्मचाऱ्याची कमतरता रिक्‍त पदांअभावी नेहमी जाणवते. प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणावरील कार्यालयाने सदरहू 
कर्मचाऱ्याचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होताच त्याची सेवा त्याच्या मूळ विभागास प्रत्यावर्तीत करावे. 
त्या कर्मचाऱ्याच्या प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी वाढविण्याबाबत/मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव/विनंती सादर 
करु नये. 

9. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४१०११३४१७४४०७ असा आहे. सदरहू आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan ieee 
Bhimrao Gurav sitcc2eicceznegmowmonn 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.प्र.र.पुनसे, सहायक कक्ष अधिकारी (विभागामार्फत) 
प्रत, 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२ 
सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, १३ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम कामा 
मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालयसमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

४. उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, विश्रामभवनाजवळ, भातकुली तहसिल 
परिसर,जि. अमरावती, पिन-४४४६०२ 

५. उप सचिव (कार्यासन क्र.६), सामान्य प्रशासन विभाग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयसमोर, 
मुंबई ४०० ०३२. 

त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने त्वरेने उपलब्ध 

होतील याबाबत त्यांनी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करावा. 

६. साप्रवि/१४-अ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


